महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.४२७/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: २५ जानेवारी २०२३. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २२ जुन, 
२०२२. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०१६. 
३) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर १९८७. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या Pye सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र 
मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने 
करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या 
असून,वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन rear :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक 
(म.पू.) स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.४२७/सेवा-३ 


अ.क्र. नाव कार्यालय वै.अ.पदावरील | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक कालावधी । कालावधी सेवा 
समाप्त पुढे नियमितपणे 
केल्याचा | ढकलल्याची | पुढे चालू 
दिनांक कारणे ठेवण्याचा 
दिनांक 
1 १_| २ ३ | oe | 8 ६ | ७ | 
डॉ.विशाल प्राथमिक आरोग्य केंद्र, | दि.२२.०५.२०१५ | दि.१२.०७.२०१७ | ५२ दिवस रजा | दि.१३.०७.२०१७ 
7 ओंकारदास गोंडउमरी, जि.भंडारा 
वाघमारे 
Sl. इरफान पाशा | प्राथमिक आरोग्य केद्र , | दि.२५.०८.२०१४ | दि.२४.०८.२०१६ | निरंक दि.२५.०८.२०१६ 
१ | सय्यैद वळसंग, जि.सोलापूर 
डा शुभांगी पांडुरंग प्राथमिक आरोग्य केद्र, | दि.२२.०७.२०१४ | दि.२१.०७.२०१६ | निरंक दि.२२.०७.२०१६ 
३ | फेगडे कठोरा, जि.जळगाव 
डॉ.नितीन सुरेश जिल्हा प्रशिक्षण केद्र, | दि.३०.०७.२०१९ | दि.२९.०७.२०२१ | निरंक दि.३०.०७.२०२१ 
४ कापसे गोंदिया , जि.गोंदिया 
डा.अभिनव सईबाई मोटे उपजिल्हा | दि.२९.१२.२०१७ | दि.२८.१२.२०१९ | निरंक दि.२९.१२.२०१९ 
५ । अशोक ढोकणे रुग्णालय, anid 
जि.बुलढाणा 
डॉ.प्रविण ग्रामिण रुग्णालय, | दि.१९.०५.२०१५ | दि.१८.०५.२०१७ | निरंक दि.१९.०५.२०१७ 
६ | सोहनलाल मुरले | चूर्णी, जि.अमरावती 
Slide प्राथमिक आरोग्य केद्र | दि.०१.०८.२०१४ | दि.१६.०८.२०१६ | १६ fea Xo | दि.१७.०८.२०१६ 
५ माधवराव तारु नांदूरी, ता.कळवण, 
जि.नाशिक 
डॉ. मंगेठा गुरुदेव ग्रामिण रुग्णालय, | दि.०९.११.२०१७ | दि.०८.११.२०१९ | निरंक दि.०९.११.२०१९ 
& |i करंजी जि.यवतमाळ 
डॉ.अभिजीत ग्रामिण रुग्णालय, | दि.१६.०४.२०१४ | दि.१५.०४.२०१६ | निरंक दि.१६.०४.२०१६ 
९ | दिलीपराव सांगळे | धानोर बु., जि बिड 
डॉ.संजय सुभाष जिल्हा रुग्णालय, | दि.२८.०२.२००९ | दि.२७.०२.२०११ | निरंक दि.२८.०२.२०११ 
(क सोनटक्के उस्मानाबाद 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.४२७/सेवा-३ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 
उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या 
अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 

डॉ. अभिजीत दिलीपराव सांगळे यांना हिन्दी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून ०४.०८.२०१९ पासून सूट 
मिळालेली आहे. तथापि, त्या तक्त्यात त्यांच्या नावाखाली अ.क्र.५ येथे नमूद केल्यानुसार जरी त्यांचा 
परिविक्षाकालावधी दि.१५.०४.२०१६ रोजी समाप्त होवून अ.क्र.७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी 
त्यापदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.१६.०४.२०१६ पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी 
दि.०४.०८.२०१९ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 


es सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, 2094 अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२५११३७५७९०१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 

LAXMANRAO 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT O1 

MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
VIJAYKUMAR esis 

2.5.4. 5 170e3864b62c8bc6. 

७३80८ ३48284, 
LAXMANRA : 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (ATR GAR, अकोला, लातूर,) 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक भंडारा, सोलापूर, जळगाव, गोंदिया, बुलढाणा, अमरावती, 
नाशिक,यवतमाळ, बिड, उस्मानाबाद) 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.४२७/सेवा-३ 


९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (भंडारा ,सोलापूर , जळगाव ,गोंदिया, 
बुलढाणा, अमरावती, नाशिक, यवतमाळ,बिड,उस्मानाबाद) 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (भंडारा, सोलापूर, जळगाव, गोंदिया, बुलढाणा, अमरावती, 
नाशिक, यवतमाळ, बिड, उस्मानाबाद) 

११. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 

१२. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


